महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य 
योजनेकरिता सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण 
करणेबाबत. (लेखाशिर्ष २२१०जी८६१ 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.पुरक-२०२२/प्र.क्र.२८५/आरोग्य-६ 


शासन निर्णय :- 

महात्मा ज्योतिबा HS जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२२-२३ करिता 
२२१०जी८६१ या लेखाशिर्षाखाली रु.११८००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत असून हिवाळी अधिवेशन, २०२२ 
मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे रु.१२९१.९५ लाख इतका निधी मंजूर आहे, असा एकूण रु.१३०९१.९५ लाख इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची कार्यप्रणाळी ठरवून दिलेली आहे. या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या संदर्भाधीन नस्तीवर वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन महात्मा ज्योतिबा Hod जन आरोग्य 
योजनेतंर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांचा माहे एप्रिल, २०२३ ते जून, २०२३ या तिमाहि कालावधीतील विमा 
हप्त्याचे प्रदान विमा कंपनीस करण्यासाठी २२१०जी८६१ या लेखाशिर्षाखाली ३१ सहायक अनुदाने 
रु.३२,४९,०६,४८२/- इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत 
आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती 
अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर 
आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलबध करुन दिलेलया तरतूदीतून 
झालेलया खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनेहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप 
आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 
४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र्‌ अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प (विघयो) 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील दिलेल्या Presta 
काटेकोरपणे पालन करावी. 

५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वयेन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.२३०/व्यय-१४, दि.०६.०३.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२१११४००६४१२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


९१७/ PRASHANT PUNDLIK WAGH 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 
STANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


PRASHANT 

PUNDLIK WAGH =: 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) सर्व जिल्हाधिकारी 

) महासंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


AD 


oC 0८ ww 


4 


LN 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर 
सर्व विभागीय आयुक्त, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

qo) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-६), मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग. 


N S&S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


